आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
q आरोग्य सेवा,गट-अ (एस-२०मधील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र. ५०/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक ०४ मार्च, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२१/प्र.क्र.४४१/सेवा-३, 
दि. ०२.११.२०२१ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. ०२.११.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 

आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन 
स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विळोकन करण्यासाठीचा 
विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन 
समितीच्या दि. ०९.०२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. विभागीय पुनर्विळोकन समितीने सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी 
अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविळे आहे त्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. ०९.०२.२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत 

केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


ata मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) मधील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या २६३ (GMa त्रेसष्ठ) अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी 
अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
3: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४११२२४२५०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by LAHANE VJUAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharash' 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78F 


11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA71 


‘A6A7250, 
serialNumber: :8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF 


5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 


te: 2022.03.04 12:27:31 +05'30' 


(वि. ल.लहाने) 
शासनाचे सहसचिव 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय (सवी 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती सेवा-३ 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


शासन निर्णय क्र- मवैअ-२०२२/प्र.क्र. ५०/सेवा-३, सोबतचे प्रपत्र 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्यरत ठिकाण 
jis es] . डॉ. सुहास दत्तात्रय शिंदे, प्रा. आ. केंद्र, खंडेराजूरी जि. सांगली 
डॉ. नागनाथ शंकर ATS, प्रा. आ. केंद्र, Pray जि. सांगली 
डॉ. नंदकुमार पी. वनगे, ग्रा. रु., खुपिरे जि.कोल्हापूर 
डॉ. सुनिल भिकाजी देशमुख, जि. रु. सिंधुदुर्ग 
५. डॉ. बाळासाहेब शिवरामपंत जोशी, जि. शा. रत्नागिरी 
६. डॉ. चंद्रकांत WH भंडारी, उ.जि.रु गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर 
9 डॉ. प्रमोद प्रभाकर वाळावलकर, ग्रा. रु. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग 
डॉ. ज्ञानेश्‍वर तुकाराम दुर्भाटकर, उ.जि.रु सावंतवाडी जि सिंधुदुर्ग 
डॉ. शिवाजी सोमवारपुरी Waray, aT. रु. तासगाव जि. सांगली 
| 90.| ०. डॉ. चांदसाहेब मुबारक शिकलगार,उ.जि.रु. कणकवली जि. सिंधुदुर्ग 
[haa q. डॉ. बिना के रुईकर ( दोडमणी ) वसाहत रुग्णालय, गांधीनगर जि. कोल्हापूर 
१२. डॉ.पदमावती रमेश भोकरे,ग्रा. रु. सोळांकुर जि. कोल्हापूर 
१३. डॉ. दत्तात्रय राजाराम पाटील,ता. आ. अधिकारी कवठेमहांकाळ जि. सांगली 
१४. डॉ. सतिष व्ही टांक,उ.जि.रु कणकवली जि. सिंधुदुर्ग 
१५. डॉ. शामराव बाबुराव जाधव,प्रा. आ. केंद्र, आचरा जि. सिंधुदुर्ग 
१६. डॉ.नलवडे अविनाश जयसिंगराव,जि. रु. सिंधुदुर्ग 
१७. डॉ.संजय ज्ञानदेव पोळ, प्रा. आ. केंद्र, कळसुली जि. सिंधुदुर्ग 
१८.| डॉ. सुवर्णा आण्णा पाटील, प्रा. आ. केंद्र, उचगाव जि कोल्हापूर 


१९. 


डॉ. गुणाजी दिनकरराव नलवडे, ता. आ. अधिकारी करविर जि. कोल्हापूर 


२०. 


डॉ. रमेश कल्लाप्पा खोत, ता. आ. अधिकारी कागल जि. कोल्हापूर 


२१. 


डॉ. विजया काशिनाथ माने(डॉ मधुरा विलास मोरे), प्रा. आ. केंद्र, निवडे जि. 
कोल्हापूर 


२२. डॉ मल्लीकार्जुन विरुपाक्ष अथणी, ता. आ. अधिकारी गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर 

२३. डॉ. अरविंद जे. पठाणे, प्रा. आ. केंद्र, पडळ जि. कोल्हापूर 

२४. डॉ. पांडुरंग सदाशिव पाखरे, ता. आ. अधिकारी शिरोळ जि. कोल्हापूर 

२५. डॉ.कवठेकर अनिल शिवाजी, ता. आ. अधिकारी पन्हाळा जि. कोल्हापूर 

२६. डॉ.सिध्दार्थ गंगाराम दरबारे,प्रा. आ. केंद्र, एरोंडली जि. सांगली 

२७. डॉ. निलीमा आर. हतगल (पाटील ),वसाहत रुग्णालय, गांधीनगर जि. कोल्हापूर 
२८. डॉ. वंदना विऱवास कांबळे ( धेंडे), वैद्यकीय अधिकारी जि. प. सांगळी 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


22. डॉ. कृष्णा डी कोळी,प्रा. आ. केंद्र, मानगाव जि. सिंधुदुर्ग 

३०. डॉ. दिनकर लहू खाबडे, उ.जि.रु. कोडोली जि. कोल्हापूर 

३१. डॉ. शोभना रोहीदास चव्हाण सा.रु. ठाणे. 

३२. डा. सुषमा संजीव कांबळे सा.रु. ठाणे. 

३३. डॉ.उषा ससाणे म.रु.उ-नगर-३ 

३४. डॉ.रविंद्र रोकडे म.रु.उ-नगर-३ 

३५. डा.अनिल BAS फुटाणे सा.रु.अलिबाग 

३६. डा.महेंद्र जी.भरणे उ.प.जि.रु. श्रीवर्धन 

३७. SLAM कृष्णराव सारफळे प्रा.आ.केंद्र, साकुर 

३८. डॉ.अर्चना पावडे प्रा.आ.केंद्र, निर्मळ 

३९. डा.सुनीता नांगोलकर प्रा.म.रु.ठाणे 

४०. डा.प्रतिभा गव्हाळे प्रा.म.रु.ठाणे 

४१. डॉ.प्रभाकर व्ही.पाटील प्रा.आ.केंद्र, अजिवली 

82. डॉ.राजेश्री सी. जगताप प्रा.आ.केंद्र, बोर्ली 

४३. डॉ.विजया नारायण पलंगे SAY. रुग्णालय औंध, पुणे 

४४. डॉ.शर्मिला उदयसिंग गायकवाड उ.रो. रुग्णालय, औंध पुणे 

४५. डा. ए. व्ही. शेजूळ प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा 

४६. SLATS RIT नवघरे प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा 

४७. डा.आशा रामनारायण विखेपाटील प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा 

४८. डॉ.उर्मिला अहिरे (शिदे) प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा 

४९. डा. ज्ञानदेव सावजी साबळे, प्रादेशिक मनोरुग्णालय येरवडा 

५०. डॉ. अशोक शांकर रणदिवे सहा. संचालक,आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) पुणे -६ 

५१. डॉ.दत्तात्रय बाबासाहेब व्हनखंडे प्राचार्य आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण केंद्र, औंध, 
पुणे 

५२. डॉ.स्वाती बाळकृष्ण कांबळे प्राचार्य आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, केद्र औंध पुणे 

५३. डॉ.किरण पोपटलाल शाहा सहा.संचालक डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल कोंढवा 
पुणे 

५४. डॉ.मिना बळवंत सावळे सहा.संचालक डॉा.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल कोंढवा पुणे 

५५. डॉ.तेजश्री मकरंद रानडे सहा.संचालक डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल कोंढवा पुणे 

५६. SLAG तययप्पा वांगीकर ग्रामीण रुग्णालय, आळंदी 

५७. डॉ.अर्चना शिवराम कांबळे ग्रामीण रुग्णालय शिक्रापूर 

५८. डा lah हाशीकांत अप्पा उपजिल्हा रुग्णालय फलटण 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


५९. डॉ.प्रशांत रमेश महाजन प्रा.आ.केद्र निरवांगी 

६0. डा. सुरेश शामराव ढेकळे तालुका आरोग्य अधिकारी 

६१. डॉ. यादव सचिन मारुतराव प्राथमिक आरोग्य केंद्र, परळी 

६२. डॉ. पाटोळे अरुण ज्योतीराम प्राथमिक आरोग्य केद्र, लिंब 

६3. डा. दुबळे शांकर दादू प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुमठे 

६४. डा.यादव राजेंद्र बाळकृष्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कुमठे 

६५. डा.मेघना पाटील प्रा.आरोग्य केंद्र वाठार किरोली 

६६. डा.कोरबू सुनिल जगन्नाथ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तडवळे 

६७. डॉ. घोलप सर्जराव शांकर प्रा.आरोग्य केद्र, वडगाव हवेली 

६८. डा.कारखानीस श्रीकांत यशवंत प्राथमिक आरोग्य केद्र, sates} 
६९. डा.लोखंडे WT महादेव प्राथमिक आरोग्य केद्र, मसूर 

७०. डा.देशामुख सतीश जगन्नाथ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हेळगाव 
७१. डॉ.पाटील FEAT आत्माराम प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मुरुड 

७२. डॉ.पाटील विद्या वसंतराव प्राथमिक आरोग्य केद्र, तारळे 

७३. डा.पोटे विक्रांत विष्णू ता.आरोग्य अधिकारी, फलटण 

७४. डा.जाधव राजेंद्र तानाजी ता.आरोग्य अधिकारी, कोरेगाव 

७५. डॉ.मिसाळ अशोक बंडू जिल्हा वैद्यकिय अधिकारी 

७६. डा.संजय सोन्याबापू दराडे जिल्हा क्षयरोग केंद्र, पुणे 

७७. डा. राजेश अनंदाराव गायकवाड सहायक संचालक, आरोग्यसेवा, सातारा 
७८. डा.अरंविद कृष्णाजी जाधव सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, कु.सोलापूर 
७९. डा ए डी तापडीया ग्रामिण रुग्णालय, तेल्हारा 

८०. डॉ.अनिल श्रीधर नाईक सामान्य रुग्णालय, खामगांव 

८१. डा खुदेजा बेगम प्राथमिक आरोग्य केद्र, कुरणखेड 

८२. डॉ. सुभाष तितरे जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती 

८३. डॉ. श्रीमती भावना पी हाडोळे ता.आ.अ. बाळापूर, जि. अकोला 
८४. डॉ. सुषमा सुनिल खोडवे ता.आ.अ.बाभुळगांव, जि.यवतमाळ 
८५. डा.कल्पना गणेश तिवारी, उपजिल्हा रुग्णालय, शेगांव 

८६. डॉ. सुनिता डी.हिवसे विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती, 
८७. डा अजय भाऊराव नाथक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आगर 

८८.) डॉ.(श्रीमती) कल्पना सी. भागवत, वि.स.से.रु.अमरावती 

८९. डा रेखा रायभान गवई प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दहिहांडा 

९० डॉ. प्रिया वाय. मेश्राम उ.जि.रु.शेगांव, जि. बुलढाणा 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


९१. डा. अनिल हनुमानदास मल प्रा.आ.के पंचगव्हाण जि. अकोला 

९२. डॉ राधा भरत जोगी जिल्हा सरि रुग्णालय, अकोला 

९३. डा HOTT चापला बानोत तालका आरोग्य अधिकारी, दिग्रस 

९४. SAAS गुणवंत मोरे , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 

९५. डा.प्रविण वामनराव राऊत, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ तालुका आरोग्य अधिकारी, 
भिवापुर जि.प.नागपूर 

९६. डॉ संजीव एस.चव्हाण, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, ग्रा.रु.देवलापार जि.नागपूर 

९७. डॉ. भोजराज शामराव मडके , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ सहाय्यक 

संचालक(कुष्ठरोग) नागपूर 

९८. डॉ.पदमाकर एस रामटेके, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रा.रु.सालेकसा जि.गोदिया 

९९. डॉ. अनंत कृष्णराव हजारे , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ सा.रु चंद्रपूर 

| doo 00 डॉ. हंसराज खेमराज हेडाऊ , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रा.रु.देवरी जि.गोंदिया 

१०१ डा.सुजाता पी.गुप्ता, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ प्रा.आ.केंद्र, भिसी जि.प.चंद्रपूर 

१०२ डा.सुनिल रंगारी, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रा.रु.लाखांदुर जि.भंडारा 

१०३ डा.प्रदीप बिरथारिया , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ प्रा.आ.केंद्र, गुमथळा 
जि.प.नागपूर 

१०४ SLA खुणे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ उपजिल्हा रुग्णालय, तुमसर 
जि.भंडारा 

१०५ डा.अंबरिशा तिवारी, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ प्रा.आ.केंद्र, तारसा जि.प.नागपूर 

१०६ डा.गीता पांडे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रा.रु.कुही जि.नागपूर 

१०७ डा.दिगंबर मेश्राम , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ प्रा.आ.केंद्र, तळोधी जि.प.चंद्रपूर 

१०८ डा.सीमा मानकर, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ जिल्हा क्षयरोग केंद्र, वर्धा. 

१०९ डा.गुरुचरण नंदागवळी, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रा.रु.पवनी जि.भंडारा 

११० १० डीा.कल्पना सुनतकरी , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ सामान्य रुग्णालय, वर्धा 

१११ ११ Si. दिपक धुमनखेडे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रा.रु.सडकअर्जुनी जि.गोंदिया 

११२ STAG एम.काळे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ प्रा.आ.केंद्र, आंजी जि.प.वर्धा 

११३ डॉ.संतोष नाईकवाडे जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद 

११४ डॉ.मनोहर आसाराम वाकळे जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद 

११५ डॉ.गितेश धिरज चावडा ट्रामा केअर युनिट गंगापुर, जि औरंगाबाद 

११६ SLU. मोरे उपजिल्हा रुग्णालय सिल्लोड जि औरंगाबाद 

११७ डॉ.शारदा वामनराव खरात ग्रा.रु. पाचोड जि औरंगाबाद 

११८ डॉ.सुरेखा शामलाल तोतला गा.रु. सिछोड जि औरंगाबाद 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


११९ SLATS लक्ष्मणराव डोंगळीकर गारु सिल्लोड जि औरंगाबाद 

१२० डॉ.व्ही.बी .दळवी गा.रु..बिडकीन जि.औरंगाबाद 

१२१ डॉ.विलास विखे पाटील सहा.संचाळक (कुष्ठरोग) औरंगाबाद 

१२२ डा.एस.बी.जगताप सा. रु. जालना 

923 डॉ.दिलीप मधुकरराव पाटील सा रु जालना 

१२४ डॉ.आलीया कौसर अजिज अहमद खान उपजिल्हा रुग्णालय अंबड जि जालना 

१२५ डा.रामकष्ण शांकर गौल जिल्हा स्त्री रुग्णालय जालना 

१२६ डाडी आर नवल ग्रारु नेरे जिजालना 

१२७ डा. रमेश सखाराम He जिरु परभणी 

१२८ डॉ.सुधीर रामभाऊ यादव जि. रु. परभणी 

१२९ डा. विठठल यादवराव करपे जिल्ह रु. हिगोली 

१३० डा.प्रताप डिंगंबरराव चव्हाण जिल्हा रु. हिंगोली 

१३१ डा. सुरेश अनुरथ माने प्रा.आ.के बेला ता.उमरेड जि.नागपूर 

१३२ डॉ. शिला पाझारे प्रा.आ.केंद्र, नवेगावखैरी ता.पारशिवनी जि.नागपूर 

१३३ डॉ. हर्षवर्धन एच. मानेकर प्रा.आ.केंद्र खात ता.मौदा जि.नागपूर 

१३४ डॉ. एम.जी. पिंपळखुटे प्रा आ केंद्र दहेगांव गो. ता.सेलु जि.वर्धा 

१३५ डॉ. विजय सटबाजी साबणे प्रा.आ.पथक भेंडाळा ता.चामोर्शी जि.गडचिरोली 

१३६ डॉ. राकेश ताराचंद नंदेश्वर ता.आ.अ. साकोली ता.सकोली जि.भंडारा 

१३७ डा.विकास प्रल्हाद मेश्राम प्रा.आ. केद्र वरठी ता.मोहाडी जि.भंडारा 

१३८ डा. कुलदिप श्रीपत शहारे प्रा आ के पिपळगांव(पांलादूर) ता. लाखणी जि.भंडारा 

१३९ डॉ. प्रशांत एन. बर्वे OTS. पारशिवनी ता.पारशिवनी जि.नागपूर 

१४० डा. हकिल अहमद ग्रा रु. काटोल ता.काटोल जि.नागपूर 

१४१ डा. गीता जगदंबप्रसाद पांडे ग्रा. रु. कुही ता.कुही जि.नागपूर 

१४२ डॉ.रंजना रामसिंग जाधव (राठोड) आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, 
ता.नागपूर जि.नागपूर 

१४३ डॉ. भारती किलनाकर प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर ता.नागपूर जि.नागपूर 

१४४ डॉ. संजय FRR पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक क्र. २ नागपूर ता.नागपूर 
जि.नागपूर 

१४५ डॉ. दिलीप सिताराम Aled सर्वोपचार रुग्णालय, नागपूर (आंतररुग्ण कुष्ठरोग कक्ष) 

ता.नागपूर जि.नागपूर 
१४६ डॉ. विलास दत्तात्रय भालेकर शासकीय मुद्रणालय, नागपूर ता.नागपूर जि.नागपूर 
१४७ डॉ.कविता Ge उच्च न्यायालय दवाखाना, नागपूर ता.नागपूर जि.नागपूर 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


१४८ डा. ताराचंद एस. येळणे सा रु. भंडारा ता.भंडारा जि.भंडारा 
१४९ डा. (श्रीमती) रेखा रविशोखर धकाते सा रु. भंडारा ता.भंडारा जि.भंडारा 
१५० डा. श्रीमती चंचला श्रीकांत खोब्रागडे उ.पजि.रु. साकोली ता.साकोली जि.भंडारा 
१५१ डा. सुनिल केशवराव रंगारी ग्रा. रु. लाखांदूर ता.लाखांदुर जि.भंडारा 
१५२ डॉ. चंद्रकांत टी. चर्जन प्रा.आ.के बडेगाव ता.सावनेर जि.नागपूर 
१५३ डा. नरेंद्र जे. पटले प्रा.आ.के साळवा ता.कुही जि.नागपूर 
१५४ डॉ. रवि aS प्रा.आ.केंद्र धानला ता.मौदा जि.नागपूर 
१५५ डॉ. हर्षवर्धन एच. मानेकर प्रा.आ.केंद्र खात ता.मौदा जि.नागपूर 
१५६ डॉ. (श्रीमती) SH मधुकर काळे प्रा. आ. के. आंजी ता.वर्धा जि.वर्धा 
१५७ डॉ. एम.जी. पिंपळखुटे प्रा आ केंद्र दहेगांव गो. ता.सेलु जि.वर्धा 
१५८ डा. सुधिर खुशालराव मेश्राम ता.आ.अ. बल्लारपूर ता.बल्लारपूर जि.चंद्रपूर 
१५९ SI. सुनिल श्रीरामबापु हटनागर ता. आ. अ. GRIM A. SRI जि.भंडारा 
१६० डा. पुरुषोत्तम श्रावण राखडे प्राआके केसलवाडा ता.लाखणी जि.भंडारा 
१६१ डा. उषा भास्कर गाडगे डागा स्त्री रु. नागपूर ता.नागपूर जि.नागपूर 
१६२ SLUM HOTT TAS डागा स्त्री रु. नागपूर ता.नागपूर जि.नागपूर 
१६३ डा. संजीव सिताराम चव्हाण ग्रा.रु. देवलापार ता.रामटेक जि.नागपूर 
१६४ डा.एस.आर. लुंगे ग्रा. रु. भिवापूर ता.भिवापूर जि.नागपूर 
१६५ डॉ. सुहासचंद्र वाघे सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर(वैद्यकीय अधिकारी) 
ता.नागपूर जि.नागपूर 
१६६ डॉ. उमेश सोनीराम Fe आ.व.कु.क.प्र. केंद्र, नागपूर (गलगंड सर्वेक्षण पथक) 
ता.नागपूर जि.नागपूर 
१६७ डॉ. मनिषा गिरिश खोब्रागडे राज्य क्षयरोग नियंत्रण व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
ता.नागपूर जि.नागपूर 
१६८ डॉ.सरोजिनी नारायण डोंगरे राज्य क्षयरोग नियंत्रण व प्रशिक्षण केंद्र, 
नागपूर ता.नागपूर जि.नागपूर 
१६९ डॉ. संजय मानेकर सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) नागपूर ता.नागपूर 
जि.नागपूर 
१७० डॉ स्नेहळ एस. मानेकर पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक क्र. १ नागपूर ता.नागपूर 
जि.नागपूर 
१७१ डॉ. भोजराज एस. मडके पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग पथक क्र. ३, नागपूर 
ता.नागपूर जि.नागपूर 
१७२ डॉ. विलास दत्तात्रय भालेकर शासकीय मुद्रणालय, नागपूर ता.नागपूर जि.नागपूर 
१७२ डा. किशोर सिताराम ताराम सा.रु. गडचिरोली ता.गडविरोली जि.गडचिरोली 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


१७४ डॉ. कोमटी मोडी दुर्वा उपजिल्हा कुरखेडा ता.कुरखेडा जि.गडचिरोली 

१७५ डॉ. पद्याकर सुखराम रामटेके ग्रा.रु. सालेकसा ता.सालेकसा जि.गोंदिया 

१७६ डॉ. आशा राजेंद्र अग्रवाल ग्रा.रु. रजेगांव ता.रजेगाव जि.गोंदिया 

१७७ डॉ. अविनाश श्रीमती घोरपडे वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, वडाळा, 
सोलापूर 

१७८ डॉ, एकनाथ इरप्पा चंदनशिवे ,वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय, इंदापूर पुणे 

१७९ डॉ. माधुरी विजय जाधव (माधुरी रामचंद्र साळुंखे) वैद्यकीय अधिकारी, ग्रा रु. वेळंकी जि. 
सांगली. 

१८० डॉ. सुनंदा विणूपंत गोरे,वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, उस्मानाबाद 

१८१ डॉ. विजय बजरंग दळवी वैद्यकीय अधिकारी, ग्रा. रु. बीडकीन औरंगाबाद 

१८२ डॉ. श्रीधर सुबराव वाघ (वाघमारे) वसाहत रुग्णालय, गांधीनगर जि. कोल्हापूर 

१८३ डॉ. सध्यांदेवी बी. राजपुत वैद्यकीय अधिकारी , उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेळ जि. रायगड 

१८४ डॉ. अंजू राजू दामोधर (वंजारी) वैद्यकीय अधिकारी, पर्यवेक्षकीय नागरी कुष्ठरोग नियंत्रण 
पथक अमरावती 

१८५ डॉ. नंदकुमार पी. बनग वैद्यकीय अधिकारी, ग्रा. रु., खुपिरे जि.कोल्हापूर 

१८६ डॉ. माधुरी दौलतराव कांबळे उप.जि. रुग्णालय पांढरकवडा 

१८ डॉ. संजय आजीनाथ वाघ ग्रामीण रुग्णालय, जामखेड जि अहमदनगर 

१८८ डॉ.अजय मारोतराव बडवाईक, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, उपजिल्हा रुग्णालय, राजुरा 
जि.चंद्रपूर 

१८९ डॉ. मंगलसिंग चामसिंग पावरा जि. रु. नंदूरबार 

१९० डॉ. मनिष बालकिसन अग्रवाल सामान्य रुणालय खामगाव जि. बुलढाणा 

१९१ डा.(श्रीमती) जयशिला पी. लांडगे उपजिरु. हदगाव नांदेड 

१९२ डॉ. दत्तात्रय विठोबा जोरी ग्रामीण रुग्णालय, लोणी 

993) डा.]ोेषराव शांकरराव शिंदे , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, ग्रामीण रुग्णालय, कासरशिराशी 
जि.लातूर 

१९४ डॉ.राजु डी. मुस्कावाड, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय भिवडी जि. ठाणे 

१९५ डॉ.बिरबल सी. पवार वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, पुसद जि. 
यवतमाळ 

१९६ डॉ.नरेंद्र टी. खेडकर वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार 

१९७ डॉ.किरण भिकाजी मडावी, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, सामान्य रुग्णालय, वर्धा 

(अंधत्व कार्यक्रम) 
१९८ डॉ.(श्रीमती) राजश्री एच. साळुंके (कुटे) वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय 
नाशिक 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


१९९ डॉ.नरसिंग एच. राठोड वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय पाढरकवडा जि. 
यवतमाळ 

२०० डॉ. राजेंद्र डी दुसाणे उपजिल्हा रुग्णालय, त्र्यंबक जि नाशिक 

२०१ डॉ. शाहनवाझ आडाकअली नाईकवडे वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, 

सांगली 
२०२ डॉ. प्रताप व्ही. दुर्ग , वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुगणालय, हिंगोली 
२०३ डॉ. मनोज बाबुराव बनसोडे वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, सांगोळा जि. 
ठाणे 

२०४ डॉ. प्रदिपकुमार श्रीधर आवटे, वैद्यकीय अधिकारी, (साथरोग) म.इ. पुणे 

२०५ डॉ. अजहरखान मो. खान पठाण सामान्य रुग्णालय, मालवणी ठाणे 

२०६ डॉ. दिवाकर एल. खाबडे, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय , कोंडोली , 
कोल्हापूर 

२०७ डॉ. वसंतराव बंडू मोरे, वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय , औध पुणे 

२०८ डॉ. चंद्रकांत ए. कुराडे , वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, हातकनगले, जि. 
कोल्हापूर, 

२०९ डॉ. वैजनाथ गंगाराम काशिद वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, शिक्रापूर 

पुणे 

२१० डॉ. नारायण गोविदराव लोकडे, वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय,नांदेड 

२११ डा. मिलींदकुमार हिंदुराव मदने ग्रा.रु.चिचंणी ता. कडेगाव जि.सांगली 

२१२ डॉ. जयंत जी. दाभाळे उपजिल्हा रुग्णालय कराड सातारा 

२१३ डा. अनिल किसनराव सोनावणे स्त्री रुग्णालय लातूर 

२१४ डा. प्रशात किसनराव खराटे जिल्हा रुगणालय परभणी 

२१५ डॉ. संजय जी. चिवटे वैद्यकीय अधिकारी , सामान्य रुग्णालय, सातारा 

२१६ डॉ. मोहिनी व्यंकटराव पाटील, वैद्यकीय अधिकारी,स्त्री रु. नांदेड 

२१७ डॉ. राजेडा आय धात्रक ग्रामीण रुग्णालय, घाटंजी 

२१८ डॉ. नथुराम आर. साळुंके वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय, कारंजा ,वाशिम 

२१९ डा. उत्तम पागोजी धुमाळ वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय गोकुदा 

२२० डॉ. गजानन नामदेवराव देशमुख वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय, कंधार 

जि. नांदेड 

२२१ डॉ.नितिन मिसुरकर वैद्यकिय अधिकारी, ग्रा.रु.सिहोरा, जि.भंडारा 

२२२ डॉ. संजय बब्रुवान जगताप, पुणे 

२२३ डॉ. (श्रीमती) भाग्यश्री अनंत थोपटे (संदिप पाटील) बदोरवाला ,लेप्रसी 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


रुग्णालय ,कोंडवा, पुणे 


२२४ 


डाअस्धंती (श्रीमती) . सुभाष कदम, पुणे 


२२५ 


डॉ. दिनेश महादेवसिग चव्हाण शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर 


२२६ 


डॉ. दिलीप पांडुरंग वाडकर सेवा रुग्णालय, जि. कोल्हापूर 


२२७ 


डा. अनिता रमेडकांत हाहा, ग्रामीण रुग्णालय, पारगांव ता. हातकंणंगले 
जि.कोल्हापूर 


२२८ 


डा. किरण आनंद कनिरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, सामान्य रुग्णालय, भंडारा 


२२९ 


डॉ. (श्रीमती) ममता एस. आळसपूरकर वैद्यकीय अधिकारी प्रादेशिक मनो रुग्णालय, 
ठाणे 


२२० 


डॉ. प्रदिप करतारचंद आनंद 


२२१ 


डॉ. प्रविण शेषराव पाटील वैद्यकोय अधिकारी ट्रामाकेअर युनिट ग्रामीण रुग्णालय, 
आष्टी, जि.बीड 


२२३२ 


डॉ.संजय प्रल्हादराव भोसले वैद्यकोय अधिकारी ग्रामीण, रुग्णालय रेनापूर जि. लातूर 


233 


डॉ. राजेंद्र आर वैरागर ग्रा.रु.साकुर जि.अहमदनगर 


२२३४ 


डॉ. (श्रीमती) संध्या जी. सालळकर वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, अमरावती 


२२३५ 


डा. ए.एस. घावटे वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय, saa 


२२३६ 


डा. राजीव संभाजी घोडके वै.अ. ग्रा. रु. संगमनेर अहमदनगर 


२२७ 


डॉ(श्रीमती). उज्वला एस. क्षिरसागर प्रीती) बादाडेवैद्यकीय ( अधिकारी 
स्त्री रुगणालय, लातूर 


(३ 


23 


डॉ. आत्माराम व्ही. शेजुळ, वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुग्णालय, औध पुणे 


२२३९ 


डॉ. (श्रीमती) कविता माणिकराव पाटील (कोरे) , वैद्यकीय अधिकारी सामान्य 
रुगणालय, पुणे 


२४० 


डॉ. (श्रीमती) शलाका रामराव गोंदकर , वैद्यकीय अधिकारी सामान्य 
रुगणालय, नाशिक 


२४१ 


डॉ. पुरुषोत्तम व्ही. भोरंगे स्त्री रुग्णालय बसमत हिंगोली 


२४२ 


डॉ. (श्रीमती) क्रांती एस. कापसे वैद्यकीय अधिकारी स्त्री रुगणालय, लातूर 


२४३ 


डा. एस. डी Blea, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड 
जि.नागपूर 


२४४ 


डॉ. (श्रीमती) निलम एच. दिक्षीत वैद्यकीय अधिकारी सामान्य रुगणालय, 
औध पुणे 


२४५ 


डॉ. रंजना एस. देशमुख प्राथमिक आरोग्य केद्र वायफना ता. हतगाव जि. 
नांदेड 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५०/सेवा-३ 


२४६ डॉ. (श्रीमती) मंजूराणी उध्दवराव शहोळके उपजिल्हा रुग्णालय कळंब जि. 
उस्मानाबाद 
२४७ डॉ. हेमलता गुरुनाथ कुलकर्णी (पाटील) उजिरु कवठेमहांकाळ जि. सांगली 
२४८ डॉ. रामकृष्ण एस. गोळ, वैद्यकीय अधिकारी स्त्री रुगणालय, जालना 
२४९ डॉ. गौतम के. देसाई उपजिल्हा रुग्णालय, माणगांव जि रायगड 
२५० डा.दिलीप राजाराम व्यवहारे, ग्रामीण रुग्णालय, अमळनेर जि जळगाव 
२५१ डॉ. (श्रीमती मंगला बी. Ye deals अधिकारी उपजिल्हा रुगणालय, 
मुखेड जिनांदेड . 
२५२ डॉ. गोपाळ डी नारळवार, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, उपजिल्हा रुग्णालय, 
हिंगणघाट, जि.वर्धा 
२५३ डॉ. बाळकृष्ण शिवा लाटवाडेकर वे.अ. ग्रा. रु. पारगाव हातकनगले जि 
कोल्हापूर 
२५४ डॉ. नंदा डी गेडाम, वेद्यकीय अधिकारी, गट-अ, ग्रामीण रुग्णालय, भिवापुर 
जि.नागपूर 
२५५ डॉ.(श्रीमती) भारती आर. खंडेलवाल वैद्यकीय अधिकारी, पोलीस रुग्णालय 
नागपाडा मुंबई 
२५६ SLO रामरावजी साळुंके जिल्हा स्री रु अमरावती 
२५७ डॉ. बापू आनंदराव भोई वैद्यकीय अधिकारी, स्त्री रुग्णालय बारामती पुणे 
२५८ डा.(श्रीमती) उज्वला एस. तेजाळेग्रा रु हरसुल जि नाशिक 
२५९ डॉ. सुनंदा आर. कटके , वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, उपजिल्हा रुग्णालय, 
निलंगा लातूर 
२६० डॉ. केलाससिंग HAART राजपूत,ग्रामीण रुग्णालय, थाळनेर जि धुळे 
२६१ डॉ. (श्रीमती) संगिता बहुरंगराव सुर्यवंशी स्त्री रुग्णालय लातूर 
२६२ डा. (श्रीमती) यस्मीन अबदुल रहेमान पटेल 
२६३ डा.निळकंठ मसराम, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, सामान्य रुग्णालय, 
गडचिरोली 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 

LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 
1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 
A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5 


DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE 
VIAYKUMAR LAXMANRAO. 
D 


ate: 2022.03.04 12:27:58 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


